नाशिक जिल्ह्यातील येवला, चांदवड 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १५ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/ नांदगांव/१०८४/ २०२०, दि.१६/०३/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/चांदवड/१५९४/ 2020, दि.१३/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील येवला व चांदवड तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर 
रस्ता CHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय-: 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील येवला व चांदवड 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची ' दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
येवला तालुका 
चारी क्र. ४५ ते बोकटे शिव रस्ता | ग्रामा २८५ | ०/०० ते ४/०० १०.०० ।इतर जिल्हा 
देवळाणे उक्‍कडगाव शिव ते | ग्रामा १५३ | ०/०० ते ४/०० कि.मी. | मार्ग- २२४ 
खामगाव रस्ता ता. येवला 
ग्रामा३९ |। ०/०० ते 2/00 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची ' दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
२.  । प्रजिमा-७७ ते बोकटे देवकाळे | ग्रामा६५ | ०/०० ते ६/७० १०.२०० । इतर जिल्हा 
देवठाण VET ता. येवला ग्रामा १५६ । ०/०० ते ३/५० कि.मी. | मार्ग- २२५ 
३. ।आडगाव चोथवाते अंदरसुल | ग्रामा २८० ।०/०० ते २/५० १४.८०० | इतर जिल्हा 
कौटखेडा रस्ता ता. येवला ग्रामा ६१ | o/oo वे ७/३० कि.मी. | मार्ग- २२६ 
ग्रामा ६६ ०/०० ते ५/०० 
अंगुलगाव ते प्रजिमा ६८ ते रहाडी | ग्रामा १९३ | ०/०० ते ४/५० १४.०० | इतर जिल्हा 
४. ।जानफळ स्स्तता. येवला ग्रामा १३६ | ०7०० ते २/०० कि.मी. | APT २२७ 
ग्रामा १८८ । ०/०० ते १/५० 
५. ।रामा २५ ते कोळगाव वाईबोथी | ग्रामा ९९ ०/०० ते ३/५० १०.०० । इतर जिल्हा 
आगवण वस्ती रस्ता ता. येवला ग्रामा २२३ ।०/०० ते १/५० कि.मी. ।मार्ग- २२८ 
ग्रामा ९० ०/०० ते २/०० 
ग्रामा २२४ ०/०० ते 3/०० 
६ अलगट वस्ती राजापुर तेरेंडाळे | ग्रामा ६७ 0/00 ते ८/०० १३.०० । इतर जिल्हा 
रस्ता ता. येवला ग्रामा ११० । ०/०० ते ५/०० कि.मी. | ARTE २२९ 
७ ।रामा १० ते नांदुर गणेशपुर सुकी | ग्रामा?३  ।०/०० ते ३/०० १३.०० | इतर जिल्हा 
वडगाव  बल्हे तांदुळवाडी | ग्रामा ६२ ०/०० ते ४/०० कि.मी. | मार्ग- २३० 
कासारखेडा ते सावरगाव रस्ता ता. | ग्रामा पह poate seo 
येवला 
८ | नगरसुल गोल्हेवाडी धामणगाव ते | ग्रामा ८१ o/oo ते ८/०० ११.०० | इतर जिल्हा 
कोमटगाव बु.रस्ता ता. येवला ग्रामा १०७ । ०/०० ते ३/०० कि.मी. | APT २३१ 
९ येवला गणेशपुर सुको धामोडे | ग्रामा २०७ = | ०/००ते २/०० १५.२०० | इतर जिल्हा 
कुसमाडी जायदरे रस्ता ता. येवला ग्रामा २१६ | ०/०० ते २/०० कि.मी. । APT २३२ 
ग्रामा १४३ । ०/०० ते ६/२० 
ग्रामा २१ | ०/०० ते ५/०० 
i धनकवाडी रामा-१० कुसुर स्टेठान | ग्रामा १७६ । 0/00 F 2/40 ९.५०० | इतर जिल्हा 
ते कुसूर कुसमाडी अनकुटे रस्ता | ग्रामा ३२९ ।०/०० ते १/५० कि.मी. ।मार्ग- २३३ 
ता. येवला ग्रामा २३९ । ०/०० ते २/०० 
ग्रामा १६५ ०/०० ते ३/५० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(feat) 
7 १ । धानोरे बाभुळगाव सावरगाव ग्रामा २०० । ०/०० ते 3/00 १३.०० । इतर जिल्हा 
अनकुटे कुसूर KIM ते चांदगाव | ग्रामा २४६ | ०/०० ते १/०० कि.मी. ।मार्ग- २३४ 
रस्ता चांदगाव ते वंजारवाडी कडे ग्रामा १८७ |। ०/०० ते ३/०० 
जाणारा रस्ता ता. येवला. ग्रामा १११ । ०/०० ते ५/०० 
ग्रामा ९४ ०/०० ते १/०० 
१२ ।तळेवाडे ते गवंडगाव ते देवठाण | ग्रामा ११८ । ०/०० ते ६/०० १३.००० | इतर जिल्हा 
रस्ता ता. येवला कि.मी. ।मार्ग- २३५ 
ग्रामा २०५ ०/०० ते ७/०० 
१३ | daar कोर्ट ते नांदुर नगरसुल ग्रामा ११६ | ०/०० ते ४/०० १५.००० | इतर जिल्हा 
सायगाव रस्ता ता. येवला ग्रामा ६३ 6/66 74/60 कि.मी. | APT २३६ 
ग्रामा १५१७ । 0/00 ते ६/०० 
१४ । चिचोंडी ते धुळगाव ते साबरवाडी | ग्रामा १५८ । ०/०० ते 2/40 १२.५०० | इतर जिल्हा 
रस्ता ता. येवला ग्रामा ९१ ०/०० ते ३/०० कि.मी. ।मार्ग- २३७ 
ग्रामा १९९ ०/०० ते ७/०० 
१५ । नेऊरगावते देशमाने ते चारी नं. २१ | ग्रामा १७४ ।०/०० ते ६/०० ९.००० । इतर जिल्हा 
देवगाव रस्ता ता. येवला कि.मी. ।मार्ग- २३८ 
ग्रामा २९६ | 0/00 ते ३/०० 
१६ | लौकी आडगाव विसापूर रस्ता ता. | ग्रामा५३ | ०/००ते १०/०० १०.०० | इतर जिल्हा 
येवला कि.मी. | मार्ग- २३९ 
१७ । देवगाव मुखेड ते दत्तवाडी ते | ग्रामा १७९ | ०/०० ते ५/०० १६.५०० । इतर जिल्हा 
सांगवी कडे जाणारा रस्ता ता. कि.मी. ।मार्ग- २४० 
— ग्रामा २९४ । 0/00 ते 9/40 
ग्रामा १७७ | ०/०० ते ३/०० 
ग्रामा 339 0/00 ते ७/०० 
१८ | एरंडगाव ते चिचोंडी ते निमगावमढ | ग्रामा १०४ । ०/०० ते ३/५० ११.००० । इतर जिल्हा 
ते ब्राम्हणगाव कडे जाणारा रस्ता | ग्रामा १७० । 0/00 ते ४/०० कि.मी. | APT २४१ 
ता. येवला ग्रामा २५ ०/०० ते ३/५० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
१९ | ]ोळकेवाडी सोमठाणदेश निळखेडा | ग्रामा १८३ | ०/०० ते ६/०० १२.३०० । इतर जिल्हा 
कातरणी ते जनमाड तालुका हद्द ग्रामा ३२ ०/०० ते २/५० कि.मी. | मार्ग- २४२ 
रस्ता ता. येवला ग्रामा १२४ । ०/०० ते ३/८० 
२० ।रामनगर (सातारे  ठाणगाव | ग्रामा १९५ ।०/००ते १२/३८ । २२.३८० । इतर जिल्हा 
विखरणी विसापूर ते नगरचौकी | ग्रामा ११९ | 0/00 F ३/०० कि.मी. | APT २४३ 
तालुका हद्द रस्ता ता. येवला ग्रामा २०९ | ०/०० ते २/०० 
ग्रामा ५८ ०/०० ते ४/०० 
ग्रामा ७७ ०/०० ते १/०० 
२१ | एरंडगाव बु. नेऊरगाव साताळी  ग्रामा0&  ।०/००ते ३/८० ११.९०० । इतर जिल्हा 
एरंडगाव खु. रस्ता ता. येवला ग्रामा १६ ०/०० ते ३/१० कि.मी. | मार्ग- २४४ 
ग्रामा १२५ । ०/०० ते ५/०० 
२२ ।रायते चिचोंडी बदापूर ते| ग्रामा१५ | ०/०० ते ५/२० १०.२०० | इतर जिल्हा 
ब्राम्हणगाव रस्ता ता. येवला ग्रामा ७४ ०/०० ते १/५० कि.मी. | APT २४५ 
ग्रामा ३१६ । ०/००ते ३/५० 
२३ | अंगणगाव भालेराव वस्ती ते रायते | ग्रामा १७५ । ०/०० ते ४/०० १०.५०० | इतर जिल्हा 
बाभुळगाव नांदुर लोंढे वस्ती रस्ता ग्रामा ० Ze. | लावा लालन कि.मी. ।मार्ग- २४६ 
ता. येवला 
ग्रामा २३८ |। ०/०० ते २/०० 
२४ । जळगाव नेउर ते राममा-२ ते | ग्रामा ०३ ०/०० ते ४/५० १०.३४० | इतर जिल्हा 
देशमाने ते जऊळके ते देवगाव | ग्रामा ०५ ०/०० ते २/८४ कि.मी. ।मार्ग- २४७ 
रस्ता. ता. येवला ग्रामा ८४ ०/०० ते ३/०० 
२५ | sarge ते निमगाव मढनाटेगाव ते | ग्रामा १३८ । 0/00 ते ४/२० ९.४०० | इतर जिल्हा 
रवंदा कॅनाल बाजूचा रस्ता ता. | ग्रामाव११ । ०/०० ते ५/२० कि.मी. | मार्ग- २४८ 
येवला 
२६ ।तळवाडे पांजरवाडी ते गवंडगाव ते | ग्रामा ७ ०/०० ते ४/५० ११.००० । इतर जिल्हा 
देवकाळे ते भागवत वस्ती ग्रामा १५१२ | ०/०० ते ४/०० कि.मी. | APT २४९ 
ग्रामा २८३ ०/०० ते २/५० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


चांदवड तालुका 
सामाविष्ठ |  ज। दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची ' दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
| तळवाडे भरविर परसुल उर्धळ | ग्रामा२१ | ०/०० ते ९/०० २८.५५० | इतर जिल्हा 
दहिवद (रा.मा. ०७ कोलटेक पाटे | ग्रामा ९७ ०/०० ते ३/०० कि.मी. ।मार्ग- २७३ 
रेडगांवसाळसानेनिंबाळे गायकवाड | ग्रामा २६ ०/०० ते ५/२० 
वस्ती रायपूर समिट रेल्वे स्टेशन | ग्रामा २३२ । o/oo ते १/५० 
तळेगांव रोही ते सोमठाणदेश रस्ता | ग्रामा २ 3 0/00 ते ९/८५ 
ता. चांदवड 
२ [WAT ०३ (राहुड) ते जाधव वस्ती | ग्रामा १७४ | ०/०० ते ३/०० २५.९०० | वनजमिनी 
कळमदरे डोंगरगांव सुतारखेडे | ग्रामा १०३ = | ०/०० ते २/६० कि.मी. मुळे 
पाथरडोंबे नव्हाळ पन्हाळे विटावे | ग्रामा ४२ ०/०० ते २/३० व्रगळण्यात 
साळसाने काळखोडे (रामा २५) ग्रामा १९१ |। ०/०० ते ५/२० येत आहे. 
सोमठाणदेडा ग्रामा २२ ०/०० ते ६/०० 
ग्रामा ११० । ०/०० ते ३/८० 
ग्रामा ४९ ०/०० ते 3/00 
३ वडाळी भोई भाटंगांववाडी शिरसाने | ग्रामा २३ ०/०० ते ४/८० २५.३५० । इतर जिल्हा 
चिंचोले भरविर गणूर निमगव्हाण | ग्रामा ९१ ०/०० ते १/०० कि.मी. | मार्ग- २७४ 
पाथरशेबे हरसूल पिंपळगाव धबळी | ग्रामा 5  । o/oo d २/१५ 
रायपूर भडाणे वाघदडी | ग्रामा ow ०/०० ते ३/३० 
मनमाडकडे रस्ता ता. चांदवड ग्रामा १०९ | 0/00 वे ३/६० 
ग्रामा १८ ०/०० ते ४/३० 
ग्रामा ४४ ०/०० ते ४/२० 
ग्रामा २३५ ०/०० ते २/०० 
४ fase वाळकेवाडी फाटा पाटे | ग्रामा १८६ । ०/०० ते ४/०० १९.६५० | इतर जिल्हा 
नारायण खेडे रेडगांव सोनीसांगवी ता म ले कि.मी. ।मार्ग- २७५ 
शिवसांगवी रामा २५ गांगुर्डे वस्ती 
गंगावे रायपुर रस्ता WAC | ०/०० ते २/०० 
ग्रामा २४१ । 0/00 F २/०० 
ग्रामा ५७ | ०/०० ते ५/०० 
ग्रामा ४७ ०/०० ते ४/२५ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
५ | fee ते रा.मा. ०७ दिघवद | ग्रामा ३४ ०/०० ते ४/५० १९.००० | इतर जिल्हा 
बोपाणे हिरवखेडे नन्हावे हरसूल | ग्रामा २२५ | ०/०० ते १/०० कि.मी. ।मार्ग- २७६ 
दुगांव रामा २४ रस्ता ग्रामा २३ o/oo ते ६/०० 
ग्रामा १७ ०/०० ते ७/५० 
६ चांदवड-बोपाणे-दिघवद- ग्रामा १५ ०/०० ते ७/६० १७.१०० । इतर जिल्हा 
धनगरवाडी-पिंपळद- ग्रामा ९९ ०/०० ते ३/०० कि.मी. | मार्ग- २७७ 
खडकमाळेगांव रस्ता ता. चांदवड | ग्रामा ९६ ०/०० ते ३/५० 
ग्रामा ३३ ०/०० ते 3/०० 
७ कानडगांव-निमोणे ते दरगांव | ग्रामा ४१ ०/०० ते ६/५० ६.५०० ।इतर जिल्हा 
मेसनखेडे खु.ते रामा-२४ कि.मी. | मार्ग- २७८ 
८  । देवळा तालुका हदद बच्छाववस्ती | ग्रामा १३१ |। ०/०० ते १/५० ७.५०० ।इतर जिल्हा 
ते उसवाड-कळमदररी-डोंगरगांव कि.मी. | मार्ग- २७९ 
निकमवस्ती ते रामा २४ रस्ता ता. | ग्रामा १७ | 0/00 ते ३/०० 
चांदवड 
ग्रामा ३७ ०/०० ते 3/00 
९ ता. हदद गिरणारे उसळभवानी | ग्रामा ८७ ०/०० ते ३/०० १२.०० ।इतर जिल्हा 
कोकणखेडे-रामा. २४ शिगवेबारी | ग्रामा ९ ०/०० ते १/८० कि.मी. ।मार्ग-२८० 
पिंपळगांव ac गंगावे रस्ता ता. | ग्रामा १३६ । ०/०० ते ४/०० 
चांदवड ग्रामा ११८ | ०/०० ते ३/२० 
| वराडी कुंदलगांव-निमोण-दहेगाव- | ग्रामा १०५ ।०/०० ते ४/४० १५.७०० | इतर जिल्हा 
आस्तेगांव ता. नांदगांव seq रस्ता | ग्रामा १९ ०/०० ते ४/०० कि.मी. ।मार्ग-२८१ 
ता. चांदवड ग्रामा २५ ०/०० ते ४/३० 
ग्रामा २२६ |। ०/०० ते ३/०० 
एकूण ४७१.०७ 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४७१.०७ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२२६१.८८-- ४७१.०७) म्हणजेच २७३२.९५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


एकूण लांबीत ४७१.०७ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०६५९.१५-४७१.०७) म्हणजेच 
१०१८८.०८ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१६१५०७१६३७१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp ras h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
Vi n k r p ti | £8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
ayakKrao Fatil = 
y Date: 2021.03.16 15:12:00 +05'30" 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक .(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


